पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 


पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यातील इतर जिल्हा 
मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ मार्च, २०२२. 


जा.क्र. का-२/रेशा/०७/६०२/सन २०२२, दिनांक २८/०१/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात 


येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावया दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी) 
7 कोरेगांव मुळ, भिवरी, वाडे बोल्हाई, | इतर जिल्हा | (0/00 ते १५/९५० | १९.४५० | प्रमुख जिल्हा 
डोंगरगांव, पेरणे फाटा, Tg खु. वढु | मार्ग-१३३ | १५.९५० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-२२६ 
बु. ते प्रजिमा-१९ ला मिळणारा ग्रामीण (०/००ते २/५००) 
रस्ता. मार्ग- ४७५ । २.५० कि.मी. 
ग्रामीण  । (२/५००ते 3/400) 
मार्ग -४७४ ।१.००कि.मी. 
१९.४५० 
कि.मी. 


एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.४५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (५१९२.८३० + १९.४५०) म्हणजेच 
५२१२.२८०.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५.९५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१८०२.५३०-१५.९५०) म्हणजेच १७८६.५८० कि.मी. इतकी होईल. तेसच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
३.५०० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९६०६.३९६-३.५००) म्हणजेच ९६०२.८९६ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३०३१७१९५४०२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, पुणे . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


ren Sf 


पृष्ठ २ पैकी २ 


